सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र व 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं /का-१/मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.१११/कौडाल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य Hered, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. 
क्र.०१/मान्यता/२०२३/११५०, दि.१० जून, २०२४ 

प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यासाठी (ऑॅड- 
ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व 
स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या व्यवसाय 
शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन 
१९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची ( सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या 
Se TRA व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. औद्योगिककरणातील वाढ, बदलते 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, 


तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच 
वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे 
अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत.सदर अभ्यासक्रम 
चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडिकल 
गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित 
जिल्हयाच्या जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून 
मंडळाकडे पात्र संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र.७ येथील पत्रान्वये सादर 
करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२४-२५ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था 
/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम पॅरामेडिकल 
गटातील राबविण्यास इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या 
प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, 
त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व 
पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. 
त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन 
२०२४-२५ पासून मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत 
नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना झासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित 
कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 

२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 

३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशा घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शुल्क उक्त 
संस्थांना लागू राहील. निर्धारित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कापेक्षा अधिकच्या प्रशिक्षण शुल्काची आकारणी 
करता येणार नाही. 

६. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 

७. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिळेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल. 

८.  *स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम” अशा 
सूचना फलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या 
मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 

९. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/प्र.क्र.२४५ 
(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम रोखीने चलनाद्वारे अथवा 
बॅक Indra स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बैठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे 
आवश्यक राहील. 

१०. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 

११. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास SRA WAST ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, 


स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (fsa) अधिनियम, 2093” लागू 
राहील. 

१२. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास 
सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आव्यक राहील. 

१३. महाराष्ट्र राज्य Hlared, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

१४. पॅरामेडिकल गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवश्‍यक 
त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आव्यक राहील. 

१५. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व WAMTTS ( Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रमात 
प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 

१६. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व प्रमाणपत्र Certificate स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 
वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 
(Prescribe drugs ) पात्र असणार नाहीत. 

१७. पॅरामेडिकलच्या पदविका (Diploma) व प्रमाणपत्र (Certificate) स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 
केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर (Doctor)” ही उपाधी (Title) लावण्यास मनाई राहील. 

१८. संस्थेकडून आभासी वर्गाची (Virtual Classroom) निर्मिती करण्यात यावी. 

१९. संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याचे सिध्द झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता 
रद्द करण्यात येईल. 

२०. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९१३१७३४४००३०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANJUSHA AMIT 
KARANDE 
(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, 


२. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य PTA, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक 
/औरंगाबाद / अमरावती /नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत) 

७. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत). 

८. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
यांच्यामार्फत) 

९. निवडनस्ती (उद्योजकता). 


Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
क्र. । विभाग जिल्हा —— मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


वामनराव सामंत ट्रस्ट संचलित संजीवनी पॅरामेडिकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, संजीवनी 
पालघर हॉस्पीटल कॅम्पस, रेल्वे स्टेशनच्या जवळ, विरार (प) ता- वसई, जि- पालघर -४०१३०३ ।|नवीन संस्था 


सन्मती प्रतिष्ठान संचलित सिध्दी कौशल्य विकास संस्था, कोहिनूर प्लाझा, मालेगांव 
२ lara नाशिक nee नांदगांव नोक 
, मु.पो- मनमाड, ता- "ति - ४२३१०४ 


शिवराम वैनगंगा ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था एस आर सी पॅरामेडीकल कौशल्य 
नागपुर भंडारा विकास संस्था, सी/ओ श्रवती श्रीपाल मानकर घर नं. ५७, रमाबाई आंबेडकर वार्ड, नवीन संस्था 
सिव्हील लाईन भंडारा, ता- जि- भंडारा- ४४१९०४ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन नर्सिग केअर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२६ 
भाग्यवर्धन एज्युकेशन फाऊंडेडन संचलित निर्मल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर , प्लॉट नं. न 
ही , जुन्या संस्थेत नवीन 
नाशिक ३५, अवधूत नगर G.T.P. स्टॉप जवळ, देवपूर धुळे, ता- धुळे, जि- धुळे- ४२४००५ (संस्था यायी po q 
कोड MSBoZ0390) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.आप्थाल्मिक टेक्निशियन,पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२८ 


रुरल स्कील डेव्हलळपर्मेट सोसायटी संचलित सिध्दीविनायक स्कील डेव्हलपर्मेट सेंटर, 
सांगली शिवदर्शन कॉम्प्लेक्स, मयुर हॉटेल जवळ, खानापूर रोड, विटा, ता- खानापूर, जि- 
सांगली- ४१५३११ 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.रेडिओलाजी टेक्निशियन, पूर्णवेळ, काळावधी- एक वर्ष 


वामनराव सामंत ट्रस्ट संचलित संजीवनी परामेडिकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, संजीवनी 
मुंबई पालघर हॉस्पीटल कॅम्पस, रेल्वे CAA VIS, विरार (प) ता- वसई, जि- पालघर -४०१३०३ 
रुरल स्कील डेव्हलळपर्मेट सोसायटी संचलित सिध्दीविनायक स्कील डेव्हलपर्मेट सेंटर, 
२ पुणे सांगली शिवदर्शन कॉम्प्लेक्स, मयुर हॉटेल जवळ, खानापूर रोड, विटा, ता- खानापूर, जि- 
सांगली- ४१५३११ 


वि तत... तो हित बहुउद्देशिय संस्था संचलित चेतना पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, 
३ ।नाशिक जळगाव 
2 fae | जळगाव. कोथळी रोड, भडगाव, ता- भडगाव, जि- जळगाव- ४२४१०५ 
रत्नप्रभा बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित रत्नप्रभा टेक्निकळ कॉलेज , गांधी नगर, 
४ ।अमरावती बुलडाणा ।कोठारी हॉस्पिटलच्या मागे, चिखली, जि- बुलडाणा- ४४३२०१ (संस्था कोड 
॥॥४58२५०४५८) 
वाघमारे बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नायरा कौशल्य विकास संस्था , द्वारा 
विजयकुमार सरजारे, मु.पो. मेन रोड, तुमखेडा ता- गोरेगाव, जि- गोंदिया- ४४१८०१ 
शिवराम वैनगंगा ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था एस आर सी पॅरामेडीकल कौशल्य 
६ ।नागपूर भंडारा विकास संस्था, सी/ओ श्रवती श्रीपाल मानकर घर नं. ५७, रमाबाई आंबेडकर वार्ड, 
सिव्हील लाईन भंडारा, ता- जि- भंडारा- ४४१९०४ 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.पॅथॉलॉजी टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३० 


वामनराव सामंत ट्रस्ट संचलित संजीवनी पॅरामेडिकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, संजीवनी 

मुंबई पालघर हॉस्पीटल कॅम्प्स, रेल्वे स्टेशनच्या जवळ, विरार (प) ता- वसई, जि- पालघर -४०१३०३ |।नवीन संस्था शि १ 
शिवाजंली शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था संचलित साई केअर इन्स्टिट्युट कौशल्य 

नाशिक नाशिक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, दुसरा मजला, वालझाडे आर्केड, ओम नगर, नविन नवीन संस्था १. १ 
आडगांव नाका, पंचवटी, नाशिक, ता- जि- नाशिक- ४२२००३ 


२ 
६ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन डायलेसिस टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३१ 
वामनराव सामंत ट्रस्ट संचलित संजीवनी पॅरामेडिकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, संजीवनी 
पालघर हॉस्पीटल कॅम्प्स, रेल्वे स्टेशनच्या जवळ, विरार (प) ता- वसई, जि- पालघर -४०१३०३ Ad संस्था po १ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.जनरल नर्सिंग आणि मिडवाइफरी असिस्टंट, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 
सिद्धांत समाज विकास संस्था सिद्धांत समाज Hlarey विकास संस्था, बि.के.नं. १३०८, 
मुंबई ठाणे रुमनं. ३, सिंध नॅशनल गंगाराम स्कुल, स्टेशन रोड, उल्हासनगर -४, ता- उल्हासनगर, |नवीन संस्था po q 
जि- ठाणे- ४२१००४ 
वामनराव सामंत ट्रस्ट संचलित संजीवनी परामेडिकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, संजीवनी 
हॉस्पीटल कॅम्पस, रेल्वे स्टेशनच्या जवळ, विरार (प) ता- वसई, जि- पालघर -४०१३०३ Ad संस्था शि 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


एशियन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युजान्स अंड रिसर्च ऑर्गनाइजेशन संचलित एशियन इन्स्टिट्युट 
ऑफ प्रोफेशनल अंड स्किल एज्युकेशन, शिल्लोतर रायचूर, दुसरा मजला, लक्ष्मी 
बसस्टॉप शेजारी, सुखापुर, ता- पनवेल, जि- रायगड-४१०२०६ 

सफा एज्युकेशन अन्ड सोशल वेल्फेअर सोसायटी संचलित सीड्स स्टार्स पेरामेडीकल 
अँड स्कील डेव्हलपमेंट इंन्स्टिट्युट,सीड्स स्टार्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स, पहिला मजला, 
& विंग , लकी हाऊस, महाड बस स्टँड जवळ, महानगर सीएनजी पंप समोर , महाड, ता- 
महाड, जि- रायगड- ४०२३०१ 

अशोक फाउंडेशन संचलित अशोका नर्सिंग कौशल्य विकास संस्था, श्री साई नर्सिंग होम, 
साईबाबा नगर, महाकाली चौक सिडको नाशिक, ता- जि- नाशिक- ४२२००९ 


प्रा.टी.पी. निकम बहुउद्देशिय संस्था संचलित धनलक्ष्मी नर्सिंग इन्स्टिट्युट कौशल्य 
विकास संस्था, लक्ष्मी नर्सिंग होम, अहिल्यादेवी नर्सिंग सोसायटी, चांदवड, ता- चांदवड, 
जि- नाशिक- ४२३१०१ 

सन्मती प्रतिष्ठान अहमदनगर संचलित सिध्दी कौशल्य विकास संस्था, कोहिनूर प्लाझा, 
मालेगांव नाका, मु.पो- मनमाड, ता- नांदगाव, जि- नाशिक- ४२३१०४ 


शूरसेवा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित साईबाबा स्किल डेव्हलपमेंट अँन्ड 
व्होकेऱानल ट्रेनिंग सेंटर, रायझिंग लोटस, उदयनगर, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नाशिक, ता- जि- नाशिक- ४२२००३ 


कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 
नाशिक नाशिक  ।|श्रसेवा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित गुरुकृपा कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. नवीन संस्था 
७२, दावल नगर, ठाणपाडा रोड, हरसुल, ता- त्रबंकेश्वर, जि- नाशिक - ४२२२०४ 
कस्तुरीकुंज बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित कस्तुरीकुंज नर्सिग आणि पॅरामेडीकल 
नाशिक नाशिक  ।|कौडल्य विकास संस्था, मु.पो- ताहराबाद, ता- सटाणा, जि- नाशिक - ४२३३०२ 


भाग्यवर्धन एज्युकेशन फाऊंडेडन संचलित निर्मल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर , प्लॉट नं. न 
प । जुन्या संस्थेत नवीन 
नाशिक ३५, अवधूत नगर G.T.P. स्टॉप जवळ, देवपूर धुळे, ता- धुळे, जि- धुळे- ४२४००५ (संस्था 
अभ्यासक्रम 

कोड ॥॥58०८०३७०) 
नाशिक जळगाव  ।निदा मल्टीपर्पज फॉऊंडेशन संचलित निदा स्किल डेव्हलपर्मेट इन्स्टिटयुट, कोथळी रोड |जुन्या संस 

भडगांव, ता- भडगांव, जि- जळगाव -४२४१०५ (संस्था कोड ॥॥58१००५०४) अभ्यासक्रम 

सृष्टी बहुउद्देशिय शिक्षण पर्यटन व पर्यावरण विकास संस्था संचळित पी. एन. भेले नर्सिंग 
नागपूर कौशल्य विकास संस्था, मु.पो- नारा, ता- कारंजा, जि- वर्धा - ४४२२०३ 


सोनूशांताई शैक्षणिक व सामाजिक बहुउद्देशिय संस्था संचलित आदर्श ARM अँण्ड 
नाशिक नाशिक  ।|पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, आदर्श हॉस्पिटल, ओम नगर, देवळा, ता- देवळा, |नवीन संस्था 
जि- नाशिक- ४२३१०२ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 


ऑफ ode टेक्निकल अँड पॅरामेडिकल कॉलेज, आंबेडकर सोसायटी, वार्ड नं. ४, 
सावनेर बस डेपोच्या बाजुला, गणेश मंदीर जवळ, ता- सावनेर, जि- नागपूर - ४४११०७ 


पंचगंगा सोडल अँन्ड चॅरिटेबल फाऊंडेशन संचलित विराजमय कौशल्य विकास संस्था, 

कराड चिपळुन रोड, प्लॉट नं . ३७१, मु.पो. नारळवाडी, ता- पाटण, जि- सातारा- नवीन संस्था 
४१५२०५ 

शिवराम वैनगंगा ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था एस आर सी पॅरामेडीकल कौशल्य 

विकास संस्था, सी/ओ श्रवती श्रीपाल मानकर घर नं. ५७, रमाबाई आंबेडकर वार्ड, नवीन संस्था 


सिव्हील लाईन भंडारा, ता- जि- भंडारा- ४४१९०४ 
अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३८ 


एशियन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युजान्स अंड रिसर्च ऑर्गनाइजेशन संचलित एशियन इन्स्टिट्युट 
ऑफ प्रोफेशनल अँड स्किल एज्युकेशन, शिल्लोतर रायचूर, ता- पनवेल, जि- रायगड- ।नवीन संस्था po १ 
४१०२०६ 
के बंडूेठ Goats बागडे बहुउद्देशिय सेवा संस्था संचलित Anes कॉलेज कौशल्य । 
दत या । ee al तर तात व aes. री संस्थेत नवीन 
विकास , सर्वे नं. ८/२//८ सोयगांव मार्केट, , ता- , जि- 2 ०२ 


प अभ्यासक्रम 
४२३२०५ (संस्था कोड ॥॥88०७०३२०) 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 
संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
अ.क्र विभाग मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 


सन्मती प्रतिष्ठान अहमदनगर संचलित सिध्दी कौशल्य विकास संस्था, कोहिनूर प्लाझा, ।नवीन संस्था 
नाशिक 


मालेगांव नाका, मु.पो- मनमाड, ता- नांदगाव, जि- नाशिक- ४२३१०४ 


भाग्यवर्धन एज्युकेशन फाऊंडेडान संचलित निर्मल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर , प्लॉट नं. ; 
अवधूत नगर स्टॉप जवळ, देवपूर धुळे, ता- धुळे धुळे च जुन्या संस्थेत नवीन 
३५, अवधूत नगर G.T.P. स्टॉप , देवपूर धुळे, ता- धुळे, जि- धुळे- ४२४००५ ( म 


कोड ।॥॥88०८०३७०) 


निदा मल्टीपर्पज Beart संचलित निदा स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, कोथळी रोड 
५ ।नाशिक जळगाव भडगांव, ता- भडगांव, जि- जळगाव -४२४१०५ (संस्था कोड ॥॥७8१००५०४) 
आर्या बहुउद्देशिय सेवा फौंडेशन संचलित अध्ययन कौशल्य विकास संस्था, पांडुरंग दतक 
मंदीर बिल्डींग जुन्या संस्थेत नवीन 
जळगांव टॉकीजच्या मागे, बालाजी मंदीर समोर, फिरके बिल्डींग भुसावळ, ता- भुसावळ, जि- 3 ee 


जळगाव- ४२५२०१ ( संस्था कोड ॥॥58१००५००) 


स्वर्गीय मुरलीधर नामदेव पाटील फाउन्डेशन संचलित श्री मोरया कौशल्य विकास संस्था, 
जळगांव प्लॉट नं. १६, श्री गणेश नगर, धुळे रेल्वे बोगदा जवळ चाळीसगांव, ता- चाळीसगांव, जि- ।नवीन संस्था 


जळगांव- ४२४१०१ 


३ 
tes 
& 
9 
¢ 


आदर्श टेक्नीकल एज्युकेडान सोसायटी संचलित स्वामी विवेकानंद कौडल्य विकास न 
उ जुन्या संस्थेत नवीन 
नाशिक संस्था,मु.पो- मानुर, ता- कळवण, जि- नाशिक- ४२३५०१ (संस्था कोड ॥॥58०७०२८२) त 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


श्री सदगुरु साई समर्थ जीवन आधार सामाजीक संस्था संचलित नवक्रांती तांत्रिक व 
अतांत्रिक व्होकेशनल कौशल्य विकास संस्था, दसरा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज 
पुतळयाशेजारी, भडगांव रोड, गडहिंग्लज, ता- गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ 


ळोकविकास संस्था संचलित स्वराज कौशल्य विकास संस्था, १९१ अ दुर्वाकुर अपार्टमेंट, 
अण्णासाहेब कल्याणी स्कुल रोड, सातारा, साई मंदिरा शेजारी गोडोली, ता- जि- सातारा 
- ४१५००२ (संस्था कोड ॥॥58१३०३०५) 

मॉडर्न इन्स्टीट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी संचलित ज्ञानदीप कौशल्य विकास संस्था धुळदेव, 
मु.पो. धुळदेव फलटण, ता- फलटण, जि- सातारा- 894423, (संस्था कोड 

MSB930300 ) 

लोकविकास प्रतिष्ठान संचलित सिध्दिविनायक व्होकेडानल ट्रेनिंग सेटर शिवडाक्‍्ती 
भवन, एस.टी. स्टॅन्ड जवळ सांगली, ता- मिरज, जि- सांगळी- ४१६४१६ ( संस्था कोड 
॥॥58१४०४०३) 


मॉडर्न इन्स्टीट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी संचलित ज्ञानदीप कौशल्य विकास संस्था 
नवीन संस्था ०२ 
माळशिरस, मु.पो. माळशिरस, ता- माळशिरस, जि- सोलापूर- ४१३१०७ 


रत्नप्रभा बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित रत्नप्रभा टेक्निकल कॉलेज , गांधी नगर, शाला 
een , जुन्या संस्थेत नवीन 
कोठारी हॉस्पिटलच्या मागे, चिखली, जि- बुलडाणा- ४४३२०१ (संस्था कोड र ०२ 


जुन्या संस्थेत नवीन 


जुन्या संस्थेत नवीन 


MSB24084Z) 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम YS करणे/जुन्या संस्थेत 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 
संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 


™ आश्रय ग्राम विकास बहुउद्देशिय संस्था संचलित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ 
अलाईड हेल्थ सायन्सेस कौशल्य विकास संस्था, समता नगर, प्लॉट नं. 38, सर्व्हे नं. 
य २०६/अ, ओम पॉलिटेक्निक जवळ, वर्धा जि- वर्धा- ४४२००१ 
शिवराम वैनगंगा ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था एस आर सी पॅरामेडीकल कौशल्य 
नागपूर भंडारा विकास संस्था, सी/ओ श्रवती श्रीपाल मानकर घर नं. ५७, रमाबाई आंबेडकर वार्ड, 
सिव्हील लाईन भंडारा, ता- जि- भंडारा- ४४१९०४ 


श्री स्वामी समर्थ बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नेताजी सुभाषचंद्र बोस कौशल्य 
नागपूर भंडारा विकास संस्था, लताकुंजच्या मागे,श्रीराम नगर, तुमसर, ता- तुमसर, जि- भंडारा- नवीन संस्था 
४४१९१२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल लंब टेक्निशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 
सहयोग प्रतिष्ठान संचलित सहयोग व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ठाणे, जांभळी नाका, मार्केट 
रोड , सिध्दीविनायक मंदिर शेजारी स्टेशन रोड ठाणे, ता- ठाणे, जि- ठाणे- ४००६०१( |तुकडीत वाढ करणे 


संस्था कोड ॥॥58०३०२५६) 


साथीया एज्युकेडान सोसायटी संचलित के.एम. कौशल्य विकास संस्था, पारेख प्लाझा, | 
क वड. रा जव वीत जुन्या संस्थेत नवीन 
२ मुंबई पालघर  ।|पहिला , डोमिनोज पिझ्झाच्या वर, मासोळी, डहाणू पश्चिम, ता- डहाणू, जि- ०२ 
ी अभ्यासक्रम 
पालघर-४०१६०२ (संस्था कोड ॥॥58३६००४६) 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 
एशियन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युजान्स अंड रिसर्च ऑर्गनाइजेशन संचलित एशियन इन्स्टिट्युट 
रायगड  ।ऑफ प्रोफेशनल अँड स्किल एज्युकेशन, शिल्लोतर रायचूर, दुसरा मजला, लक्ष्मी 


बसस्टोप शेजारी, सुखापुर, ता- पनवेल, जि- रायगड-४१०२०६ 


सफा एज्युकेशन अन्ड सोशल वेल्फेअर सोसायटी संचलित सीड्स स्टार्स पेरामेडीकल 
ae अँड स्कील SSIS इंन्स्टिट्युट,सीड्स स्टार्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स, पहिला मजळा, 
मुंबई रायगड कव डी व का ees eae 
& विंग , लकी हाऊस, महाड बस स्टँड जवळ, महानगर सीएनजी पंप समोर , महाड, ता- 


महाड, जि- रायगड- ४०२३०१ 


~ 
सहजीवन सामाजिक व शैक्षणिक संस्था संचलित सहजीवन Hered व्यवसाय शिक्षण व 
रायगड  । प्रशिक्षण सस्था, ४९/४, दूसरा मजला, श्री गणेश अपार्टमेंट, सेक्टर 3 EA, कळंबोली, ता- नवीन संस्था 
पनवेल, जि- रायगड-४१०२१८ 
प्रा.टी.पी. निकम बहुउद्देशिय संस्था संचलित धनलक्ष्मी नर्सिंग इन्स्टिट्युट कौशल्य 
नाशिक नाशिक विकास संस्था, लक्ष्मी नर्सिंग होम, अहिल्यादेवी नर्सिंग सोसायटी, चांदवड, ता- चांदवड, |नवीन संस्था po q 
जि- नाशिक- ४२३१०१ 


सेवाभावार्थ शौक्षणिक व सामजिक संस्था संचलित श्री देवमामलेदार Uda महाराज न 
ट्रेनिंग सेंटर बजा वकर हाता जुन्या संस्थेत नवीन 
नाशिक नाशिक व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, पहिळा , प्रभाकर प्लाझा, , ता- , जि- 
वहत रोध are अभ्यासक्रम 
- ४२३३०१ (संस्था कोड ॥॥58०७०३४४) 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 
as सोनूशांताई शैक्षणिक व सामाजिक बहुउद्देशिय संस्था संचलित आदर्श नर्सिग अण्ड 
नाशिक 


विभाग 


पॅरामेडीकल Hated विकास संस्था, आदर्श हॉस्पिटल, ओम नगर, देवळा, ता- देवळा, 
जि- नाशिक- ४२३१०२ 


सिंधु शैक्षणिक सामाजिक बहुउद्देशिय संस्था संचलित आरंभ GIFT ऑफ फायर अँण्ड 
नाशिक सेफ्टी कौडल्य विकास संस्था, ३ रा मजला, शालीमार टॉवर, शालीमार चौक, ता- जि- 
नाशिक -४२२००१ (संस्था कोड ॥॥58०७०३५९) 


भाग्यवर्धन एज्युकेशन फाऊंडेडन संचलित निर्मल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर , प्लॉट नं. न 
शि , जुन्या संस्थेत नवीन 
३५, अवधूत नगर G.T.P. स्टॉप जवळ, देवपूर धुळे, ता- धुळे, जि- धुळे- ४२४००५ (संस्था यी ळी 
अभ्यासक्रम 


कोड MSBoL0390) 


श्री झेडुजी महाराज शैक्षणिक व क्रोडा मंडळ संचलित दिशा कौशल्य विकास संस्था, ी 
ee oe a व eect जुन्या संस्थेत नवीन 
जळगांव  ।यावल गट नं. ४५, प्लॉट नं. vo, फैझपूर रोड, ता- , fa - 824302 ( 


अभ्यासक्रम 
संस्था कोड ॥॥58१००५०२) 


आर्या बहुउद्देशिय सेवा फौंडेशन संचलित अध्ययन पॅरामेडीकल कोौडल्य विकास संस्था, र 
प ae ea वाहा बिल्डींग भुसावळ, ता- भुसावळ जुन्या संस्थेत नवीन 
जळगांव डुरंग टॉकीजच्या मागे, बालाजी मंदीर समोर, फिरके बिल "वाः त मक 
अभ्यासक्रम 


शिवाजंली शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था संचलित साई केअर इन्स्टिट्युट कौशल्य 
a र नाशिक  ।व्यिवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, दुसरा मजला, वालझाडे आर्केड, ओम नगर, नविन 
आडगांव नाका, पंचवटी, नाशिक, ता- जि- नाशिक- ४२२००३ 


जि- जळगाव- ४२५२०१ ( संस्था कोड MSBA00400) 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
अ.क्र. । विभाग जिल्हा — मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


स्वर्गीय मुरलीधर नामदेव पाटील फाउन्डेशन संचलित श्री मोरया कौशल्य विकास संस्था, 
१४ ।नाशिक जळगांव प्लॉट नं. १६, श्री गणेश नगर, धुळे रेल्वे बोगदा जवळ चाळीसगांव, ता- चाळीसगांव, जि- ।नवीन संस्था 
जळगांव- ४२४१०१ 


१५ ।नाशिक — निदा मल्टीपर्पज wheat संचलित गुरुकुल पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर, 
१ . 
भुसावळ जामनेर रोड, ता- भुसावळ, जि- जळगांव- ४२५२०१ 


के. बापूसाहेब पुंडलिक काळू पाटील बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित श्रीमती 
१६ ।नाशिक जळगांव शकुंतलाताई पाटील कौशल्य विकास संस्था, गट नं. प्लॉट नं. ५३५/०१, टोणगांव 
शिवार, चाळीसगांव रोड, भडगांव, ता- भडगांव, जि- जळगांव 
* प्रज्ञावधिनी संचलित श्री पदमालय पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, गट नं. ६/ १--२, 
१७ ।नाशिक जळगांव । 
| १७ fate |जिळ्यांव मु.पो. कुसुंबा, ता- जि- जळगाव- ४२५००३ 
ओम साई प्रतिष्ठान संचलित वरद पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, शिर्के वस्ती, 
१८ |।नाशिक अहमदनगर ।राळेगण थेरपाल, पिंपळनेर रोड, मु.पो. पिंपळनेर, ता- पारनेर, जि- अहमदनगर- 
४१४३०२ 
भगवंत एज्युकेडानल ट्रस्ट संचलित समृध्द कॉलेज ऑफ नर्सिग अंड पॅरामेडिकल सायन्स 
१९ ।पुणे सोलापूर ।कौडल्य विकास संस्था, सिधूसदन, दुसरा मजला, मेन रोड, मारुती मंदिराजवळ, वैराग, 
ता- बार्शी, जि- सोलापूर- ४१३४०२ 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 


विलासरावजी करंडे बहुउद्देशिय संस्था संचलित आदर्श पॅरामेडिकल कौडाल्य विकास 
सोलापूर ।संस्था, ७१३/१अ/१, फुलेप्लॉट, उपळाई रोड, बार्शी, ता- बार्शी, जि- सोलापूर- ४१३४०१ |नवीन संस्था 


जीवन VHT बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित जीवन VHT पॅरामेडीकल कॉलेज 
पुणे कोल्हापूर कौशल्य विकास संस्था, हीरकणी हॉस्पिटल, ११वी लाईन, जयसिंगपूर, पोस्ट ऑफिस |नवीन संस्था 


po q 
शेजारी, जयसिंगपूर, ता- शिरोळ, जि- कोल्हापूर- ४१६१०१ po 
कृषिभुषण डॉ तानाजीराव चोरगे शिक्षण व संशोधन संस्था संचलित कृषिभुषण डॉ 
तानाजीराव चोरगे पॅरामेडीकळ कॉलेज कौशल्य विकास संस्था, मु.पो. नंदवाळ (जेताळ | 

— po १ 
फाटा), कोल्हापुर- गारगोटी मेन रोड, ता- करवीर, जि- कोल्हापूर -४१६००१ 


वर्धा, जि- वर्धा- ४४२००१ 


हीर बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित हीर कौशल्य विकास संस्था, पटले टॉवर, मेघरे 
नागपूर हॉस्पीटल जवळ, THA वार्ड, नागपूर बायपास रोड, ता.जि.भंडारा -४४१९०४ 


सेवा सिध्दी बहुउद्देशिय विकास संस्था संचलित महात्मा गांधी कालेज ऑफ पॅरामेडीकल 
नागपूर वर्धा सायन्स, महात्मा फुले कॉलनी, सांवगी मेघे रोड, वर्धा, प्लॉट नं. १९, मजला ०१, ता- 


Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
अ.क्र. । विभाग जिल्हा —— मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


शिवराम वैनगंगा ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था एस आर सी पॅरामेडीकल कौशल्य 
२५ ।नागपूर भंडारा विकास संस्था, सी/ओ श्रवती श्रीपाळ मानकर घर नं. ५७, रमाबाई आंबेडकर वार्ड, नवीन संस्था 
सिव्हील लाईन भंडारा, ता- जि- भंडारा- ४४१९०४ 


कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.६८/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी न 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा —— मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन फिजिओथेरपीस्ट, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


आश्रय ग्राम विकास बहुउद्देशिय संस्था संचलित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ 
द्धा अलाईंड हेल्थ सायन्सेस कौशल्य विकास संस्था, समता नगर, प्लॉट नं. ३४, सर्व्हे नं. | 
नागपूर वध पॉलिटेक्निक संस्था ०२ 
ग २०६/अ, ओम पॉलिटेक्निक जवळ, वर्धा जि- वर्धा- ४४२००१ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन डायलेसिस टेक्नॉलॉजी, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


सहयोग प्रतिष्ठान संचलित सहयोग व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ठाणे, जांभळी नाका, मार्केट णात 
sore जुन्या संस्थेत नवीन 
रोड , सिध्दीविनायक मंदिर ]ोजारी स्टेशन रोड ठाणे, ता- ठाणे, जि- ठाणे- ४००६०१ ( J | + | q 
अभ्यासक्रम 
संस्था कोड ॥॥58०३०२५६) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल रेकॉर्ड टेक्नॉलॉजी, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


सहयोग प्रतिष्ठान संचलित सहयोग व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ठाणे, जांभळी नाका, मार्केट es 
मुंबई ठाणे रोड , सिध्दीविनायक मंदिर शेजारी स्टेशन रोड ठाणे, ता- ठाणे, जि- ठाणे- ४००६०१ ( 3 ener 8 १ 
संस्था कोड MSBoZ024gE ) 


१३ अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


रुरल स्कील डेव्हलळपर्मेट सोसायटी संचलित सिध्दीविनायक स्कील डेव्हलपर्मेट सेंटर, 
पुणे सांगली शिवदर्शन कॉम्प्लेक्स, मयुर हॉटेल जवळ, खानापूर रोड, विटा, ता- खानापूर, जि- 
सांगली- ४१५३११ 


